Reg . No. NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ , अंक २३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४ , २०२० / आश्विन १६-२२ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे १ , किंमत : रुपये ११.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०५ . 


मुख्याधिकारी, नगर परिषद , यांजकडून 
वर्धा नगर परिषद हद्दीतील अनधिकृत बांधकामावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणेसाठी पदनिर्देशित अधिकारी 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक नपव - मु.अ.- आस्था-१ ९८३-२०२० . - 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग -४, दिनांक १३ मार्च २०१२ मध्ये प्रसिध्द केल्यानुसार सन २०१२ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ०२ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ मध्ये दुरूस्ती करण्यात आली आहे. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १ ९ ६६ कलम १५२ मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 
१ ९ ६६ कलम ५५ आणि ५६ मधील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी व अनधिकृत बांधकामावर प्रभावी नियंत्रण आणणेसाठी मुख्याधिकारी यांनी नगर 
परिषदेच्या बाबतीत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १५२ ( ३ ) नुसार संबंधित अधिका -यास त्याच कार्यक्षेत्राकरीता 
पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून अधिसूचित करणेची तरतूद करण्यात आली आहे. 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १५२ ( ३ ) मधील तरतुदीनुसार नगर परिषद मुख्याधिकारी म्हणून 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारात मी , वर्धा नगर परिषदेच्या कार्यक्षेत्रासाठी वर्धा नगर परिषदेत कार्यरत असलेले सहा . नगर रचना अधिकारी , श्रीमती 
आदिश्री धोंडरीकर, यांना अनधिकृत बांधकामावर प्रभावी नियंत्रण आणणेसाठी व अधिनियमातील कलम ५५ व ५६ मधील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी 
पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून घोषित करीत आहे . 


वर्धा : 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०२० . 


विपीन पालीवाल , 

मुख्याधिकारी, 
नगर परिषद, वर्धा. 


ना . - एक - अ -१ ( १६२३ ) . 

( १ ) 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI -400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


